जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी 
च्या व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

जिल्हा - ठाणे. 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन पूरक पत्र क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५५/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-७ जून, २०१९ 


वाचा :- (१) कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम-३, 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५५/पदुम-३ 
दिनांक १६.११.२०१८ 


वाचा क्र. (२) येथील दिनांक १६.११.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ठाणे जिल्ह्यातील 
प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर एकूण १२ व्यक्तींची अशासकीय 
सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. आता, ठाणे जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर संबंधित 
जिल्ह्यातील मानवहितकारक कार्य करणारे / प्राणी कल्याणासाठी कार्य करणारे कार्यकर्ते या 
क्षेत्रामध्ये श्री.महेश उमाकांत पाटील, रा.उत्तम बंगला, रामगंगा सोसायटी, सोलंकी पार्क जवळ, 
नवघरगाव, भायंदर (पू.), जि.ठाणे यांची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
३. सदर नियुक्ती त्यांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल असण्याच्या अटीवर करण्यात 
येत आहे. 
छ. सदरचे शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥8॥9५॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०६०७११३९४७६३०१ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
VIJAY KARBHARI ®::: 
2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8badbs 
R |, 


Tf 273¢574bb6f1a1 edb58bf874241 18bcc 


CHAUDHARI | लयीन 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५५/पदुम-३ 


४. आयुक्त WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

५. अतिरिक्त आयुक्त, पद्नुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे 

६. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव. 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 

८. महाव्यवस्थापक, देवनार पश्ुवधगृह, मुंबई. 

. जिल्हाधिकारी, ठाणे 

१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 

११. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, पश्युसंवर्धन. 

१२. सर्व जिल्हा TAMA उपआयुक्त. 

१३. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५. ठाणे जिल्ह्यातील प्राणी aay प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे सर्व 
अशासकीय सदस्य. 

१६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


